राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY-RAFTAR 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीकरिता सन २०२२-२३ मधील 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा तिसऱ्या हप्त्याचा निधी सन 
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२२/प्र.क्र.१५७/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ एप्रिल, २०२३ 


१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावरील राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सुचना. 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३.४.२०१७ 
केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. 9-9/2020-RFS-lll (८२६३२), 
दिनांक १२.४.२०२२ 

४. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. 9-9/2020-RFS-lll, 
दिनांक २३.६.२०२२ 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. AIST ४४२२/प्र.क्र. १२०/८ अ, दिनांक १४.७.२०२२ 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. Wa ४४२२/प्र.क्र. १५७/८ अ, दिनांक १३.९.२०२२ व 
१७.२.२०२३ 

७. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. 9-29/209¢-RFS-lll(pt), 
दिनांक ३१.३.२०२३ 

८. कृषि आयुक्तालयाचे क्र. वि.प्र.३/कोक्षेवि/अनु./११७३१/२३, दि. १२.४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


मागील आर्थिक वर्षापर्यंत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (Rain fed 
Area Development) G4 अंमलबजावणी करण्यात येत होती. तथापि, केंद्र शासनाच्या कृषि व 
शेतकरी कल्याण विभागाने संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) हा कार्यक्रम राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत घेण्याबाबत सूचित केले आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य 
Peas अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण विभागाने संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये सन २०२२-२३ 
या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु.२०००.०० लाख व राज्य हिस्सा रु.१३३३.०० लाख अशा एकूण रु. 3333.33 
रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार विभागाने संदर्भ क्र. ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२२/प्र.क्र.१५७/८-ओ 


संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेसाठी प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिस्सा रु.३९४.०० 
लाख उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यास समरुप व राज्य हिस्सा रु. २६२.६६ लाख असा एकूण रु.६५६.६६ 
लाख निधी वितरीत केला आहे. 

कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD) सन २०२३-२४ करीता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा 
रु. १५९९.९९ लाख व राज्य हिस्सा रु.१०६५.९९ लाख अशी एकूण रु.२६६५.९८ लाख रकमेची 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाच्या कृषि व होतकरी कल्याण विभागाने संदर्भ क्रमांक ७ येथील दिनांक ३१.३.२०२३ च्या 
पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY-RAFTAR अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. ३९४.०० लाख निधी राज्य शासनाकडे वितरीत केला आहे. 
सदर निधी वितरीत करण्यास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
मान्यता दिली होती. तथापि, 898 वा तांत्रिक अडचण उद्भवल्याने उक्त निधी दि. ३१.०३.२०२३ पूर्वी 
आहरित होवू शकला नाही. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ८ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार कोरडवाहू 
क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता सन २०२२-२३ मध्ये 
प्राप्त झाळेला तिसऱ्या हप्त्याचा केंद्र zara रु.३९४.०० लाख व त्यास समरुप राज्य हिछ्याचा 
रु.२६२.६६ लाख असा एकूण रु.६५६.६६ लाख निधी सन २०२३-२४ च्या सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमासाठी RKVY-RAFTAR अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
सन २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेला तिसरा हप्ता केंद्र हिस्सा रु. ३९४ लाख (रु.तीन कोटी चौर्‍्याण्णव 
लाख) त्यास समरुप राज्य हिस्सा २६२.६६ (रु. दोन कोटी बासष्ट लाख सहासष्ट हजार फक्त) असा 
एकूण रु.६५६.६६ लाख (रुपये सहा कोटी छपन्न लाख फक्त) इतका सन २०२३-२४ मध्ये आयुक्‍त 
(कृषि) यांना निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रु. ६५६.६७ लाख निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
सर्वसाधारण | मागणी क्र.डी-३, मागणी क्र.डी-३, 
प्रवर्ग २४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
१०९-विस्तार व प्रशिक्षण १०९-विस्तार व प्रशिक्षण 


>१-माहिती व प्रसारण,(०१)(५१)- कृषी | ०१-माहिती व प्रसारण,(०१)(५३)- कृषी 
ही योजना - राष्ट्रीय शाश्वत शोती | उन्नती योजना - राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
यान - अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास । अभियान - अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा ६०%) कार्यक्रम (केंपुयो) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ ९५५४) 33, अर्थसहाय्य. (२४०१ ए २७२) ३३- अर्थसहाय्य. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४४२२/प्र.क्र.१५७/८-ओ 


३. 


& A 


या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारामून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्‍ताळय यांना आहरण व संतिरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 


राज्य शासनास सन २०२३-२४ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रिय 
कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमळबजावणी करणे बंधनकारक 
राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, 
त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त 
कार्यालयांना निदेशित करावे. 


सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. 
२ येथील उन्नत शोती समृद्ध शहोतकरी अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिल, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. 


. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजूरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी 


आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात 


यावी व राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात 
यावी व सदरची माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 


.कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 


आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्त नमूद अटी व 
शर्ती विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सन २०२२-२३ करिता सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. 


, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. १२ एप्रिल, २०२४ रोजीच्या शासन 


परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी 
शर्तीची पूर्तता करुन तोच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौ. सं.क्र. १२७/ 
२०२३/व्यय-१ दि. २४.४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२२/प्र.क्र.१५७/८-ओ 


प्रत, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२५१९१३१६३८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2023.04.25 19:21:10 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०० ०३२. 

विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व) (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

निवडनस्ती ८-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


